महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
अर्धापूर (जिल्हा नांदेड) शहराच्या पाणी पुरवठा 
प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- बैठक-२०१८/प्र.क्र.१२/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- १७ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:- 

१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र. क्र.११९/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट,२०१४. 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 

३. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र. नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१६. 

४. शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र. संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३३, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी,२०१७. 

५. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे क्र.नपप्रसं/नगरोत्थान/अर्धापूर पा.पुयो/प्र.क्र.२९/ २०१६/क.१३, 
दि. ०८ नोव्हेंबर, २०१७ रोजीचे पत्र. 

६. दिनांक १६.०२.२०१८ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रकल्प 
मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 

७. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्रमांक:- बैठक-२०१८/प्र.क्र.१२/नवि-३३, 
दिनांक २६ मार्च, २०१८. 

८. मुख्याधिकारी, अर्धापूर नगरपंचायत यांचे पत्र क्र. जा.क्र. अस्था/४२९२/२०१८, 
दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०१८. 

९. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचे 
सुधारीत तांत्रिक मान्यता पत्र क्र. ताशा-२/२०४५, दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०१८ 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाअंतर्ग सादर करण्यात आलेल्या अर्धापूर 
नगरपंचायतीच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास संदर्भाधीन क्र. ७ येथील दिनांक २६ मार्च, २०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 


०२. सदर प्रकल्पास सुधारीत मान्यता देणेबाबत मुख्याधिकारी, अर्धापूर नगरपंचायत यांनी संदर्भ क्र. ८ 
येथील पत्रान्वये शासनाकडे विनंती करण्यात आली होती. सदर सुधारीत अंदाज पत्रकास मुख्य अभियंता, 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद यांनी दिलेल्या सुधारीत तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन खालील 


झासन निर्णय क्रमांकःबैठक-२०१८/प्र.क्र.१२/नवि-३३ 


विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. या 
प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे सुधारीत विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


| Sr.No. | No. Name Of Sub Work Amount (In Rs.) 
1 Canal Intake Structure 36,55,229 
2 Approach Bridge (Length - 87.0m) 35,76,500 
3 Approach road (Length - 300 m) 7,00,000 
Raw Water Pumping Machinery to lift Water from Right Bank Canal to 
4 Nimpgaon Talav (VT Pumps of Capacity 120 HP (2W+1SB), Q-121.53, 82,56,446 
lps H-45m) 
Raw Water Rising Main cum Gravity Main from Nimpgaon Talav to 
5 ; ; 1,11,68,020 
Right Bank Canal L-1500, Dia-500 mm DI K-9) 
Raw Water Gravity Main from Right Bank Canal to WTP 
& | ; 4,30,52,113 
(L-8,040 m, Dia-400 mm DI K-7) 
7 Conventional Water Treatment Plant of Capacity (8.5 MLD) 2,29,91,700 
Pure Water Pumping Machinery (VT Pumps of Capacity 40 HP 
ब्वि is y ( a ae 47,43,637 
(2W+1SB) Q-47.76lps, H-40 m) VT Pumps 
Pure Water Rising Main from WTP to MBR 
Ez ' 6,93,600 
(L-100m, Dia-400mm, DI K-9) 
Master Balancing Reservoir of Capacity 
10 ; ; ; 38,87,500 
(3 Lakh lit. Staging Height 25m) 
11 Pure Water Gravity Mains from MBR to Proposed ESR 1,37,59,500 
12 ESR at Gaothan (Capacity 7,00,000 lit staging 15 m) 46,49,300 
13 MBR at Irrigation Colony (Capacity 4,00,000 lit staging 15 m) 36,50,500 
ESR at Bilal Nagar (Capacity 5,00,000 lit staging 15 m) and Dismantlin 
ah ee gar (Capacity ging 15 m) and Dismantling 43,04,900 
of Existing 2.5 lit ESR 
15 ESR at Tahsil Office (Capacity 3,00,000 lit Staging 15m) 30,41,100 
16 ESR at Gramin Hospital (Capacity 3,00,000 lit Staging 15m) 28,53,200 
Distribution Network in HDPE pipes PE100/PN 6 
17 : 6,14,84,900 
(L-50,213 m Dia-110 mm to 315 mm) 
18 Cost of Bulk Metering 36,88,917 
19 Reinstating of Roads 2,85,13,020 
20 HT Feeder Line & MSEB Electrical Connection 1,15,00,000 
21 Strengthening of Existing KT Weir to enhance Storage Capacity 10,31,643 
22 Commissioning Running and Maintaining the Scheme for One Year 18,76,244 
Total Cost 24,30,77,969 
Add 12% GST 2,91,69,356 
Total Amount 27,22,47,325 
Say Rs. 27.22 Cr. 
कार्यादेश दिल्या 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून १२ महिने 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबैठक-२०१८/प्र.क्र.१२/नवि-३३ 


०३. अर्धापूर नगरपंचायतीचा पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 

नागरी स्थानिक योजनेची मंजूर राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय नागरी स्थानिक स्वराज्य 
तर योजनेची मंजूर arqara (raven rican ea ae 
i” ज्य संस्थेचे किंमत अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या संस्थेचा सहभाग (THe 
क्र. a किंमत किंमतीच्या 

नाव ९०%) किंमतीच्या १०% 

| | 2 3 8 4 
. अर्धापूर रु. २७.२२ रु. २४.४९८ रु. २.७२२ 

नगरपंचायत कोटी कोटी कोटी 


०४. या प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी यापूर्वीच मंजूर host असल्यामुळे या आदेशाच्या दिनांकापासून 
७ दिवसांच्या आत निविदा काढणे व दोन महिन्यांच्या कालावधीत कार्यादेश देणे नगरपंचायतीस बंधनकारक 
राहील. 

०५. याव्यतिरिक्त उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक २६ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्र. ३ मधील उर्वरीत अटी व शर्ती कायम राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१७१११०५४६५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


२१10000 “णा 
postalCode=400032, harasht 
2.5.4.20=300d 9db06 1 2f1ffdf83e5 


J oti ba J a d h av 4ef ise sahara 7९९0९6! 


(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय Gash, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
qo. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद. 
११. जिल्हाधिकारी, नांदेड. 
१२. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद विभाग 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नांदेड. 
१४. मुख्याधिकारी, अर्धापूर नगरपंचायत, अर्धापूर, जि. नांदेड. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


